महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर व 
शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूकींसाठी 
मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२२/ प्र .क्र. १०९/ वि. शि. ५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १२ सप्टेंबर २०२२. 


वाचा : अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र 
क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ६०२ /२२/३३, दिनांक २ सप्टेंबर, २०२२ 


परिपत्रक 


भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.१४.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार, 
राज्यातील नाशिक व अमरावती विभाग पदवीधर तसेच औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभाग शिक्षक 
विधानपरिषद मतदारसंघामध्ये सन २०२३ मध्ये होणाऱ्या द्विवार्षिक निवडणूकींसाठी त्या 
विभागातील अनुक्रमे पदवीधर व शिक्षक यांची दि. १-११-२०२२ या अर्हता दिनांकावर पुर्णत: नविन 
मतदार यादी (de-novo elector’s roll) तयार करण्याची मोहीम दि.०१.१०.२०२२ पासून सूरु होत 
आहे. या मोहिमेंतर्गत दि. १-१०-२०२२ ते दि. ७-११-२०२२ या कालावधीत पदवीधर मतदार 
नोंदणीसाठी नमुना १८ (Form १८) व शिक्षक मतदार नोंदणीसाठी नमुना १९ (Form १९) 
स्विकारण्यात येतील. दि. २३-११-२०२२ रोजी प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील व दि. 
२३-११-२०२२ ते दि. ९-१२-२०२२ या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारल्यानंतर, दि.३०-१२- 
२०२२ रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील. 
२. उपरोक्त द्विवार्षिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी, नाशिक व अमरावती विभागातील 
पात्र पदविधर व्यक्‍तींनी तसेच औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील पात्र शिक्षकांनी त्या 
संबंधित विभागामध्ये पदवीधर/ शिक्षक मतदार म्हणून मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी करावी, यासाठी 
नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील विद्यापीठे व त्याअंतर्गत येणाऱ्या 
महाविद्यालयांनी खालीलप्रमाणे मोहिम राबविण्याबाबतची विनंती अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या निवडणूकांसाठी 
संबधित विभागीय आयुक्‍त हे मतदार नोंदणी अधिकारी (Electoral Registration Officer) तसेच त्या 
विभागातील जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (Assistant Electoral 
Registration Officer) असतात. 


३. नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील विद्यापिठे व त्या अंतर्गत 
असलेल्या महाविद्यालयानी पुढीलप्रमाणे मोहिम राबवावी :- 


अ) पदवीधर मतदार संघ 


७ नाशिक व अमरावती विभागामध्ये पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार यादी 
तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील पात्र पदवीधर महाविद्यालयीन शिक्षकांनी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/ प्र .क्र. १०९/ वि. Br. 4 


(अर्हता दिनांक दि. १-११-२०२२ पुर्वी किमान ३ वर्षे आधी पदवी धारण केलेल्या) संबधित 
पदवीधर मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात यावे तसेच 
प्रोत्साहित करण्यात यावे. 

७ नाशिक व अमरावती विभागातील महाविद्यालयातील पात्र पदवीधर शिक्षकांना संबधित 
पदवीधर विधान परिषद मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना 
१८ ( FORM १८) भरावा लागेल. सदर नमुना १८, संबधित विभागीय आयुक्‍त (या 
निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), संबधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार 
नोंदणी अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केलेले उप विभागिय आयुक्‍त तसेच 
तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या 
कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, हा नमुना मुख्य निबडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या httos://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर Downloads/ 
DownloadForms/Form-9¢.pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहे. सदर नमुना संकेतस्थळावरुन 
उपलब्ध करुन घेऊन (प्रिन्ट काढून) भरुन देता येईल. (ऑन-लाईन पद्धतीने नमूना सदर 
करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 

७ योग्य रितीने भरलेला नमुना १८ ( FORM १८) , त्यासोबत शैक्षणिक पात्रतेच्या आवश्‍यक 
पुराव्यासह वर नमूद सबधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. सदर अर्ज प्रत्यक्ष 
कार्यालयात सादर केल्यास, संबधित पदनिर्देशित अधिका-याला मुळ पदवी प्रमाणपत्र/ 
गुणपत्रिका किंवा अन्य विहित कागदपत्र दाखवावे लागेल. टपालाद्वारे नमुना १८ 
पाठविल्यास, संबधित शैक्षणिक पात्रता दर्शविणारा पुरावा/कागदपत्रे पदनिर्देशित 
अधिकारी/सहायक पदनिर्देशित अधिकारी/संबधित जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकारी/ 
नोटरी पब्लिक यांच्याकडून प्रमाणित केलेली असणे आवऱ्यक आहे. 

ब) शिक्षक मतदार संघ 

«७ औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागामध्ये शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार 
यादी तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० 
च्या अधिनियम २७ (३)(ब) खाली राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने निश्चित 
केलेल्या, माध्यमिक झाळेपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या शैक्षणिक संस्थामध्ये दि. १-११-२०२२ 
या अर्हता दिनांकापुर्वीच्या लगतच्य सहा वर्षामध्ये किमान ३ वर्षे शिक्षक म्हणून कार्यरत 
असलेल्या शिक्षकांना संबधित शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे 
आवाहन करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित करण्यात यावे. 

«७ औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील पात्र शिक्षकांना संबधित शिक्षक विधान परिषद 
मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना १९ ( FORM १९) व 
त्यासोबत विहित नमुन्यातील संबधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने दिलेले प्रमाणपत्र भरावे 
लागेल. सदर नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, संबधित विभागीय आयुक्‍त (या 
निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), संबधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार 
नोंदणी अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केलेले उप विभागिय आयुक्‍त तसेच 
तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या 
कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, मुख्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/ प्र .क्र. १०९/ वि. शि. 4 


निबडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर अनुक्रमे, Downloads/DownloadForms/Form-98.odf व Downloads/ 
DownloadForms/Certificate-Form-48 .pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहेत. सदर नमुने 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन (प्रिन्ट काढून) भरुन देता येतील. (ऑन-लाईन 
पद्धतीने नमूना सदर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 

© योग्य रितीने भरलेला नमुना १९ ( FORM १९) , त्यासोबतच्या वर नमूद केलेल्या विहित 
प्रमाणपत्रासह उपरोक्‍त संबधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. 


४. एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in bulk) eset किंवा टपालाद्वारे स्विकारण्यात येत 
नाहीत. तथापि, संस्था प्रमुख (Head of Institution) त्यांच्या संस्थेतील पात्र शिक्षक/पदवीधर 
कर्मचा-यांचे अर्ज एकत्रित रित्या सादर HS Weald. राजकीय पक्ष, मतदान केन्द्र निहाय प्रतिनिधी 
किंवा रहिवाशी कल्याणकारी संघटना यांच्यामार्फत एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in bulk) 
प्राप्त होणा-या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही. 

५. विधानपरिषदेच्या शिक्षक तसेच पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणून नाव नोंदणी 
करण्यासाठीची पात्रता तसेच कार्यपध्दती या बाबतची सविस्तर माहिती भारत निवडणूक आयोगाच्या 
पत्र क्र. ३७/एलसी/इन्स्ट/इसीआय/एफयुएनसी/इआरडी/इआर/२०१६ दि. ५ सप्टेंबर, २०१६ च्या 
पत्रात नमूद करण्यात आली आहे. सदर पत्र मुख्य निबडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर “ Schedule for de-novo preparation 


of electoral rolls w.r.t. 9-99-2022 as qualifying date in respect of Graduates’ and 
Teachers’ Constituencies of State Legislative Council” या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१२१२११३०५४०८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने cos _ 
AJIT MADHU KARRAO Tes DEMO Ve Geico as a गिरी 


0=880d8eb755bcb4455fa360baaa8797820b6265d75275a7 2f9F 
131977 bfeff4c9, 


BAWI S KA R serialNumber=99eb928028df7 1 ebdfcd2898e209d499192ad3899261f 
1d42f7d38a3141ab69, “AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


Date: 2022.09.12 12:16:20 +05'30' 


(अजित बाविस्कर) 
उपसचिव 


Wd 


मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 

मा. प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

कुलसचिव,सर्व अकृषी विद्यापीठे / सर्व अभिमत विद्यापीठे / सर्व स्वयं अर्थसहाय्यीत विद्यापीठे 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण / सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण 
८. निवड नस्ती 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


